शासकीय आयुर्वेद रुग्णालयासाठी लागणारी 
आयुर्वेदीक औषधी, तद्अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू 
खरेदीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय क्र. आयुष-२०१९/प्र.क्र.८४/१९/आयु-२, 


गो.ते. रुग्णालय आवार, गो.ते.संकुल, ९ वा माळा,मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१. 
दिनांक : २८ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा : १) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग-४, दि. ०१ डिसेंबर, २०१६. 
२) ane निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ आरोग्य-८, 
दिनांक २६ जुले, २०१७. 
३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.खरेदी-२०१८/प्र.क्र.१७/आरोग्य-८, 
दिनांक १७ फेब्रुवारी,२०१८. 
४ शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.खरेदी-२०१८/प्र.क्र.१७/आरोग्य-८, दिनांक 
२७ मार्च, २०१९. 


प्रस्तावना : 


उपरोक्त वाचा येथील अ.क्र.(२) व अ.क्र. (३) नुसार आयुर्वेद रुग्णालयासाठी लागणारी औषधी व 
तद्अनुषंगीक उपभोग्य वस्तु हाफकीन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि. याचे मार्फत खरेदी करणे बंधन 
कारक आहे. आयुष संचालनालय, मुंबई अंतर्गत पाच रुग्णालयांसाठी लागणारी आयुर्वेदीक औषधी व तद्‌अनुषंगीक 
उपभोग्य वस्तु यांचे मागणीपत्रानुसार बाबनिहाय रु.३.०० लाखाचे वरील खरेदीसाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याची 


बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


आयुष संचालनालय, मुंबई यांच्या अधिपत्याखाली येणाऱ्या म.आ.पोदार रुग्णालय, वरळी, मुंबई, तसेच 
शासकीय आयुर्वेद रुग्णालय, नागपुर/नांदेड/उस्मानाबाद व Qo WA आयुर्वेद कक्ष, ससुन सर्वोपचार रुग्णालय, 
पुणे या रुग्णालयांसाठी सन २०१९-२०२० मध्ये लागणारी आयुर्वेदीक औषधी व तदृअनुषंगीक उपभोग्य वस्तु यांच्या 
रु.३.०० लाखाच्या वरील खरेदीस खाली नमूद केल्याप्रमाणे ५ प्रकारची आयुर्वेदिक औषधी व १० प्रकारची सर्जिकल 
साहित्य खरेदीस या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


क्र. | औषधांचे नांव 


पकौोंग 


संस्थानिहाय खरेदी प्रमाण एकूण | प्रति नग र 
साईझ मुंबई | नागपूर | नांदेड |उस्मानाबाद, पुणे | खरेदीचे | किंमत किंमत 
प्रमाण (रुपये) 
आयुर्वेदिक औषधी 
धं . | Arogya १किलो ३०० २० णि २० ३ ३४३ १२०० । ४११६०० 
vardhini Vati किलो 
२. | Hignvashtaka | 9 किलो he] १५० गि १० ४० ५ | ४०५ १५०० | ६०७५०० 
churna किलो 
३. | Sitopaladi 9 frost 300 पि ee 30 =] ५४० १००० । ५४०००० 
churna किलो 


शासन निर्णय क्रमांकः आयुष-२०१९/प्र.क्र.८४/१९/आयु-२ 


४. | Swarna १ ग्राम १५ २० | am Led 34 ग्राम | १०००० ३५०००० 
Bhasma 
4. | Tila Taila १ लिटर ९०० १००० | १००० | ७५० १५ | ३६६५ 300 | १०९९५०० 
लिटर 


एकूण ३००८६०० 


सर्जिकल उपकरणे व साहित्य 


हि Antiseptic ५ लिटर ५०० २०० ae शि कशि ७०० १०८० ७५६००० 
Liquid लिटर 

र. Syrings नग ४०००० | 30000 Gal iil किं (9०००० ०६ ४२०००० 
2 ml नग 

३. | Syrings नग ४०००० | १५००० a णि eae 44000 ०८ ९४०००० 
5 ml नग 

४. | Stromatolyser 1«5 Lit. of 4 if पिं शि of ६७१०० ५३६८०० 
4DS लिटर 
(Transasia) 

4, | Stromatolyser 3«42 m1 8 “i | i 4 ०४ ९५४०० ३८१६०० 
4125 एम एल 
(Transasia) 

& | Control level | 3*4.5m! | 7 i हि | १० ३२००० ३२०००० 
1,2,3 एम एल 


(Transasia) 
(Echek XE) 


७ | HBsAg Rapid | 1*50 २७५ णि | शि शि २७५ ११०० ३०२५०० 
Kit (Auto Kit) एम एल 

८ | Flouride TT ५०००० |. | | णि ५०००० णि ५००००० 
Vaccutainer नग 
tubes 

8 | Vaccutainer नग ५०००० a ee शि aa ५०००० णं ५००००० 
Plain tubes नग 

i Bandage 100CM« | ७०० ae ih | =| ea ७०० ४४५ ३११५०० 
Cloth 20M थान 

एकूण ४४६८४०० 


२. वर नमूद केलेल्या यादीनुसार वस्तू खरेदी करुन पुरवठा करण्यासाठी मागणीपत्र जनरल मॅनेजर-१, 
हाफकिन जीव-औषध निर्माण महामंडळ (मर्यादित) अंतर्गत खरेदी कक्ष यांना सादर करण्यात यावे. शासन निर्णय, 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥/उद्योग-४, दि.०१ डिसेंबर, 
२०१६ मधील परि. क्र.३.१.१.२ - मध्ये नमूद केल्यानुसार प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच खरेदी 
केलेल्या वस्तूंचा विनियोग तातडीने करण्यात यावा व कोणत्याही बाबीतील अनियमितता होणार नाही याची 
संचालक, आयुष यांच्या कार्यालयासह संबंधितांनी दक्षता घ्यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयुष-२०१९/प्र.क्र.८४/१९/आयु-२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०८२८१५३१४२०२१३ असा आहे. हे आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहेत. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ashvini Arvind Moon 


e e 
A S h V | Nn | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=WSSD, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


A 1 d 2.5.4.20=2799daf590db9c1313739c735ee1a 

Vv | Nn 1507d65ff767935a37efc0ea83014f7080c, 
serialNumber=5b80e03b84ee853744d9739 
8ce98dea1b571f29e3698196de1076d43e34 


Moon 1; 
(अश्विनी मुन) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१) संचालक, आयुष संचालनालय, मुंबई, 

२) व्यवस्थापकीय संचाळक, हाफकीन जीव-औषध निर्माण महामंडळ (मर्यादित), आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, 
मुंबई-४०० ०१२. 
अधिष्ठाता,म.आ.पोदार रुग्णालय,वरळी,मुंबई/शासकीय आयुर्वेद रुग्णालय,नागपूर/नांदेड /उस्मानाबाद 
निवासी वैद्यकीय अधिकारी, २० शय्या आयुर्वेद कक्ष, ससून सर्वोपचार रुग्णालय, पुणे. 
महाळलेखापाल-१/२, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
निवड नस्ती (आयु-२) 


3 
8 


4 
& 


ल. el a कळ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


